महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या 
नियामक मंडळ व कार्यकारी समितीवर 
नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्तीबाबत / 
पुर्नरचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२१ 
वाचा :- 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.डब्ल्युएलपी-०४१५/प्र.क्र.१०६/फ-१, 
दि.०८.१२.२०१५ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. क्र.डब्ल्युएलपी-०४.१५/प्र.क्र.१०६/अ/फ-१, 
दि.२८.०१.२०१६ 

3. महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र.डब्ल्युएलपी-०६१६/प्र.क्र.१७९/फ-१, दि. ०६.०८.२०१६ 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.डब्ल्युएलपी-०६१६/प्र.क्र.१७९/फ-१, 
दि.१३.०३.२०१८ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९, दि.१५.०७.२०२० 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
६/लले/मनिपविमं/१५८/२०-२१, दिनांक ११.०८.२०२० 


प्रस्तावना :- 


पर्यटन क्षेत्रातील आर्थिक संधी व रोजगार निर्माण क्षमता लक्षात घेता निसर्ग पर्यटन विकास 
करणे, वनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक ग्रामस्थांच्या उपजीविकांची संधी वाढविणे व निसर्ग 
शिक्षणाचे प्रसार करणे इत्यादी कामांची संतुलित व समन्वयरित्या अंमलबजावणी करणेसाठी संदर्भ क्र.१ 
दिनांक ०८.१२.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये “महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ” स्थापन 
करण्यात आले आहे. 


सदर शासन निर्णयान्वये मंडळाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मा.मंत्री (वने), महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ गठीत करण्यात आले आहे. तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आली 
आहे. नियामक मंडळाचे व कार्यकारी समितीचे नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती कार्यकारी समितीच्या 
शिफारशीनुसार मा.मंत्री (वने) महाराष्ट्र शासन तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ 
नामनिर्देशित करतील अशी तरतूद आहे. 


महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाचे नियामक मंडळ (Governing Council) व कार्यकारी 
समितीच्या (Executive Committee) उपविधी नियमांना  (89/6-18॥/9 संदर्भ क्र.२ दिनांक 
२८.०१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


त्यानुसार संदर्भाधिन क्र.३ दिनांक ०६.०८.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र पर्यटन 
विकास मंडळाच्या नियामक मंडळाकरीता ५ व कार्यकारी समितीकरीता ४ नामनिर्देशित सदस्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


नियुक्‍तीस मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कार्यकारी समितीमध्ये संदर्भ क्र.४ दिनांक १३.०३.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये एका नामनिर्देशित सदस्याच्या नियुक्‍तीस मान्यता देण्यात आली आहे. 
मंडळाच्या नामनिर्देशित सदस्यांचा कालावधी दोन वर्षांचा असल्याने त्यांचा कालावधी संपुष्टात 
आल्यामुळे संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयानुसार सदर नियुक्‍ती रद्द करण्यात आली आहे. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र.६ 
दिनांक ११.०८.२०२० च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळ व 
कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्तीबाबत / पुर्नरचना करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाला आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळ व कार्यकारी 
समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या नियामक मंडळ तसेच कार्यकारी समितीकरीता 
खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्यांच्या PA शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


नियामक मंडळ 
अ.क्र नियामक मंडळाच्या सदस्याचे नांव/पदनांम 
नामनिर्देशित सदस्यांची वर्गवारी 
हि २ ३ 
णि व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक | अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, 
(चक्रीय पध्दतीने) अमरावती 
२ हॉटेल संघटनेचे प्रतिनिधी श्री.पुनित चटवाळ, सीआयआय wae कमिटी ऑन 
टुरीझम अँन्ड हॉस्पिटॅलिटी 
४ ट्रॅव्हल संघटनेचे प्रतिनिधी श्री.वेतन दुनाखे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र टुर ऑर्गनायझर्स 
असोशिएडान, मुंबई 
५ | PRAT पर्यटन क्षेत्रात काम श्री.सुनिल करकरे, संचाळक, निसर्ग, कोल्हापूर (Nature 
करणारे तज्ञ/संस्था Interpretation Social Awareness & Research Group) 
कार्यकारी समिती 
अ.क्र. | कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित सदस्याचे नांव/पदनांम 
सदस्यांची वर्गवारी 
a Q 3 
| निसर्ग पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे | श्री.विजय Ya, संस्थापक अध्यक्ष, निसर्ग विज्ञान मंडळ, 
संस्थाचे प्रतिनिधी नागपूर 
२ निसर्ग पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे | डॉ.उज्ज्वळा शिरिष चक्रदेव, (B.Arch. M.Tech. Ph.D.) 
वास्तुशास्त्रज्ञ Principal, W.E.S.°s Smt.Manoramabai Mundle 
College of Architecture, Nagpur 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


निसर्ग पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे  श्री.प्रफुल मधुसुदन भांबुरकर, Co-ordinator & Project 

विशोषज्ञ Advisor, Wildlife Trust of India, Nagpur 

निसर्ग पर्यटन क्षेत्रात काम करणारे  श्री.हर्षवर्धन धनवटे, टायग्रेस अँट घोसरी, व्हिलेज 

तज्ञ घोसरी, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळ, भद्रावती, 
चंद्रपूर 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळ, नागपूर यांनी सदर शासन निर्णय 
संबंधित नियामक मंडळ तसेच कार्यकारी समितीवर नामनिर्देशित सदस्यांच्या निदर्ानास आणण्याची 
कार्यवाही करावी, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in ul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११६१३४०५७१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJENDRA PRAKASH 
NARWANE द * 
(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसुल व वन विभाग 


प्रत -माहिती व उचित कार्यवाहीसाठी 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम, मृद व जलसंधारण, वने, प.दु.म.सा.प्र.) यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
९. महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
११. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळ, नागपूर 
१४. महासंचालक व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१५४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कॅम्पा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा सदस्य सचिव महाराष्ट्र जैव विविधता मंडळ, नागपूर 
१७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
१८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नागपूर/मुंबई (बोरीवली) 
१९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पर्यटन विकास मंडळ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२०/प्र.क्र.०८/फ-९ 


२०. 
२१. 
२२. 
२२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य, पर्यटन विकास महामंडळ 

. श्री.पुनित चटवाल, सीआयआय नॅशनल कमिटी ऑन टुरीझम अँन्ड हॉस्पिटॅलिटी 

. श्री.चेतन SARS, सरचिटणीस, महाराष्ट्र टुर ऑर्गनायझर्स असोशिएझान, मुंबई 

9 श्री.सुनिल करकरे, संचालक, निसर्ग, कोल्हापूर (Nature Interpretation Social Awareness 


षु 0, 


विभागीय आयुक्त (सर्व महसूल विभाग) 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

संचालक, भारतीय पुरातत्व विभाग 

आयुक्त, पुरातत्व विभाग, महाराष्ट्र राज्य 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन मंडळ, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन), मुंबई 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधीकरण, नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) सर्व 

मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुणे 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
मुख्य वनसंरक्षक तथा संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरिवली 
मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, नवेगांव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प, गोंदिया 
वनसंरक्षक (वन्यजीव) ठाणे/नाशिक 

सर्व जिल्हाधिकारी 


& Research Group) 


. श्री.विजय गुघे, संस्थापक अध्यक्ष, निसर्ग विज्ञान मंडळ, नागपूर 
: श्री.प्रफुल मधुसुदन भांबुरकर, Co-ordinator & Project Advisor, Wildlife Trust of India, 


Nagpur 


. श्री.उदय पटेल, मानद वन्यजीव रक्षक, गडचिरोली जिल्हा 
४५. 


श्री.हर्षवर्धन धनवटे, टायग्रेस अँट घोसरी, व्हिलेज घोसरी, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र 
प्रकल्पाजवळ, भद्रावती, चंद्रपूर 


| उपवनसंरक्षक (प्रा.) सर्व 

| उपवनसंरक्षक (वन्यजीव, अकोळा/औरंगाबाद 

. विभागीय वन अधिकारी सांगली/उस्मानाबाद/बीड/हिंगोली/चिपळून 
. उप विभागीय वन अधिकारी संगमनेर/मालेगांव/भोर 


महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षण/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


. कोषागार अधिकारी, नागपूर 
दुर. 
43. 
mice 


वित्त विभाग (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई 
वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (कार्यासन-फ-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


